दव सार्वजनिक आरोग्य विभाग ( खुद्द) 
र साठी खरेदी व तांत्रिक 
समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/आस्थापना 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई 
तारीख: २८ ऑक्टोबर, २०२० 
वाचा - 
१) उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: भांखस- २०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-०४,दि.०१/१२/२०१६. 
२) कार्यासन नोंदणीशाखा यांची दि.१३.१०.२०२० रोजीची टिप्पणी. 


प्रस्तावना - 


संदर्भाधिन क्रमांक १ वरील शासन निर्णयानुसार शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 
खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका विहित केली आहे तसेच एखादया यंत्रसामग्रीचे/ उपकरणाचे 
खरेदी करण्याचे ठरल्यानंतर विभागाची गरज लक्षात घेवून त्यानुषंगाने नि:पक्षपातीपणे तांत्रिक fates 
(Technical Specification) ठरविण्यासाठी संबंधित खरेदीदार विभागास तांत्रिक समिती गठित करावयाची 
असल्यास त्या विभागाने स्वतंत्र तांत्रिक समितीची रचना व कार्यपध्दती निश्चित करावी sah तरतूद आहे. 
सदर नियम पुस्तिकेच्या परिच्छेद ३.२ मध्ये विविध रकमेच्या खरेदीकरीता खरेदीचे प्रकार नमूद करण्यात 
आले असून परिच्छेद २.९.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना खरेदी प्रक्रिया 
पूर्ण करता यावी यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभाग/कार्यालयाअंतर्गत खरेदी समिती गठीत करावयाची 
आहे. त्यामुळे संदर्भाधिन क्र.२ येथील टिप्पणीनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग( खुद्द स्तरावर नव्याने 
खरेदी व तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


संदर्भाधिन क्रमांक १ वरील शासन निर्णयानुसार विहित केलेल्या नियम पुस्तिकेत निश्चित केलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार खरेदी प्रक्रिया हाती घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे खरेदी समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. तपशिल 
ककि संबंधित सहसचिव/उपसचिव(खरेदीशी संबंधित) अध्य 
उदयोग सहसंचाळक(भांख),उदयोग संचालनालयाचा प्रतिनिधी 


खा व कोष याचे प्रतिनिधी किंवा गट-ब खा अधिकारी 
संबंधित खरेदीदर विभागाचा खरेदी : 
अधिकारी) 


विभागातील उपलब्ध यंत्रसामुग्र/आवड्यक यंत्रसामुग्रीची खरेदी करण्याबाबत तसेच मागविण्यात 
आलेल्या निविदेतील तांत्रिक बाबींची छाननी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात 
येत आहे. 


क्क] 
ki 


|e | सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग(प्रशा-४) 
५ | संबंधित खरेदी विभागाचा खरेदी 
सचिव/कार्यासन अधिकारी) 


२. उक्त समिती खरेदीच्या कार्यपध्दतीची नियम पुस्तिकेतील निर्देशांचे पालन करील. उद्योग,ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या खरेदी नियम पुस्तिकेत विहित केलेल्या 
खरेदी कार्यपध्दतीचा अवलंब करून खरेदी करावयाच्या बाबींसंबंधी सर्व निर्णय समितीला घेता येतील. 


३. विभाग प्रमुखांनी खरेदीची वित्तीय मर्यादेचे अधिकार खरेदी समितीला प्रदान केले आहेत. समितीने 
त्यांचे वित्तीय अधिकाराच्या मर्यादेत खरेदी प्रक्रिया राबवावी. रूपये ३,००,०००/-(अक्षरी रूपये तीन लाख) 
पर्यंतच्या खरेदीस खरेदी समितीची मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 


सदर IRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२८१४४६५४७११७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2 
(fa. 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 


२) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र,नागपूर. 

३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४) सहसचिव ,(माहिती व तंत्रज्ञानोसामान्य प्रशासन विभाग,उपसचिव/मंत्रालय.मुंबई, 
५) सहसचिव ,(४-व्यय)वित्त विभाग ,उपसचिव/मंत्रालय as, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१७३/आस्थापना 


डा म क य ागगशेगगाणणेऐगओमकाकओगयब्स्सामागाण 


६) सहसचिव ,(४-प्रशा)सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,उपसचिव/मंत्रालय.मुंबई, 

७) संचालक,लेखा व कोषागारे/प्रशासकीय इमारत,मुंबई 

८) संचालक,उद्योग संचलनालय, मुंबई. 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१०) सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) प्र.स.(सा.आ.), यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती, आस्थापना कार्यासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


